अतिरिक्त आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे या 


पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 
श्री. दिनेश डोके 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः CHS २०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे हे पद 

सद्य:स्थितीत रिक्‍त आहे. 
a श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास विभाग) यांची प्रकल्प संचालक, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर शासन पत्र दि.२३.०८.२०१८ अन्वये तीन 
वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. आता, श्री.दिनेश डोके यांची प्रकल्प संचालक, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदाऐवजी अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण 
आयुक्तालय, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 
श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास विभाग) यांची अतिरिक्‍त आयुक्त, 
समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२.  श्री.दिनेश डोके हे दि.२३.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये या विभागात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
यास्तव त्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.२२.०८.२०२१ रोजी समाप्त होईल. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांनी आवश्‍यकता असल्यास त्यांच्या WAG मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास विहित वेळेत सादर 
करावा. 
३.  श्री.दिनेश डोके यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने विहित करावयाच्या अटी व शार्थीबाबतचा शासन निर्णय 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
४. प्रस्तुत आदेशास अनुसरून श्री. दिनेश डोके यांना नवीन प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१६२१४७५९२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
GIRIDHAR PATIL 


(सं. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी सध्या प्रकल्प संचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (द्वारा- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 
२. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 
प्रत, 


अ.मु.स., ग्रामविकास विभाग 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

५. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/ इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय 
सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११. निवडनस्ती. 


Cc Aw A  -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


